न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील सहायक संचालक (संगणक गुन्हे, ध्वनी 
व ध्वनीफित विश्लेषण), गट-अ यांच्या सर्वसाधारण 
बदल्या-२०२३. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः न्यायप्र-०४२३/प्र.क्र.१८७/पोल-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: १० जुले, २०२३ 


वाचा :- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये 
पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बदली २०२३/प्र.क्र.३२/कार्या-१२ 
दि.३०.०५.२०२३ 


शासन आदेशा :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कतव्ये पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम,२००५ च्या कलम ४(३) मधील तरतूदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या 
मान्यतेनुसार सहायक संचालक, गट अ (संगणक गुन्हे, ध्वनी व ध्वनीफित विश्ळेषण) या संवगातील खालील 
तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांच्या बदल्या त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात 
येत आहे. 


१) सहायक संचालक (संगणक गुन्हे, ध्वनी व ध्वनीफित विश्लेषण), गट-अ:- 


अ. | अधिकाऱ्यांचे नाव व सध्याची पदस्थापना बदलीने नियुक्तीचे प्रयोगशाळेचे 
क्र. पदनाम (३) ठिकाण 
(१) (२) (४) 


a श्रीम. सो. सु. फुलमाळी ।प्रा.न्या. वै. प्रयोगशाळा, पुणे । न्या.वै.प्रयोगशाळा संचालनालय, 
मुंबई 


२ _  श्रीम.प्रि. अ. carga न्या. वै. प्रयोगशाळा । प्रा.न्या.वै. प्रयोगशाळा, पुणे 
संचालनालय, मुंबई 


२. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. बदली झालेल्या अधिका-यांनी बदली नंतरच्या पदस्थापनेचा 
कार्यभार तात्काळ स्वीकारावा. बदली आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ व कार्यक्षमरित्या होण्याकरिता 
संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय यांनी खालील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन 
करावे. 

अ) बदलीबाबतचा ses प्राप्त झाल्यांनतर बदली झालेल्या संबंधित अधिका-यांना त्यांच्या 
सध्याच्या पदावरुन कार्यमुक्त करावे. सदर अधिकारी कार्यमुक्त होऊन रुजू होण्यासाठी 
आल्यानंतर त्यांना विनाविलंब रुजू करुन घ्यावे. सदर अधिका-याला रुजू करुनन घेतल्यामुळे 
काम न देता सक्तीचा प्रतिक्षाकाळ ठरवून वेतन व भत्ता देण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास संबंधीत 
अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येईल. 

ब) संबंधित अधिका-यांना नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास 
कार्यमुक्त केळे आणि ते नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत 
शासनास त्वरीत कळवावे. 


शासन आदेशा क्रमांकः न्यायप्र-०४२३/प्र.क्र.१८७/पोल-४ 


३. बदलीच्या आदेशात बदल करुन घेण्यासाठी कोणत्याही अधिका-याने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे दबाव 
आणण्याचा प्रयत्न केल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम २३ चे 
उल्लंघन करणारी असल्यामुळे ती गैरवर्तणूक समजून संबंधित अधिका-याविरुध्द शिस्तभंगविषयक कार्यवाही 
करण्यात येईल. 
४. संबंधित अधिकारी बदलीच्या ठिकाणी रुजू झाल्याबाबतचा अनुपालन अहवाल संचालनालयामार्फत 
शासनास न चुकता सादर करावा. 
५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७१११५५९४३५९२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने | 
५ U DHAKAR On ocOVENENT OF MAHARASHTRA, ou-HOME 


5.4.20=3e782c1 e59acd749fc48c691d7a8c477d6ac39¢1904204f4 
42b52d728d48a67: al hi 


postalCode=400032, st=Mahar: 
serialNum! ber=AS76ADA378C3E1 DDFF427C2BC46B5A5C32BC32EF 
80F7A475ABFA122778AAAD72, cn=SUDHAKAR SHAHAJI YADAV 
ate: 2023.07.11 16:01:19 +05'30 


(सुधाकर यादव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. प्रधान सचिव (अ. व सु.) यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मत्रालय, मुंबई 
६. संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
७. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य मुंबई / नागपूर 
८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
९. अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१०. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
११. निवडनस्ती (पोल-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


